सन २०१८-१९ या वर्षातील प्रत्यर्पित 
होणारी तरतूद (दत्तमत)(अनिवार्य) 
मागणी क्रमांक व्ही-२ 

“२२३५ सामाजिक सुरक्षा कल्याण” 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- आसुअं/प्रत्यर्पि-२०१८/(प्र.क्र.११७/२०१८)/१७स 
दालन क्रमांक-६, तळ मजला, (विस्तार) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-३१ मार्च, २०१९ 


शासन निर्णय :- 


सन २०१८-१९ सहकार,पणन व वदस््रोद्योग विभागाच्या नियंत्रणाखालील मागणी क्रमांक व्ही-२ 


“२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण” या लेखाशीर्षाखाळी एकूण अनुदानापैकी (दत्तमत) अनिवार्य 


रु.०.६० लाख अक्षरी रुपये साठ हजार फक्त) एवढी रक्‍कम सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रामध्ये 


दर्शविल्याप्रमाणे प्रत्यार्पित करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 


२. उपसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी करण्यात येते की, परिच्छेद-१ मध्ये 
प्रत्यार्पित केलेली रक्‍कम विशोष शीर्ष “ राखीव दत्तमत” या शिर्षाखाली ठेवावी. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०४१८१५०१५३०६०२ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SEEMA BABAN 822i eu acccaeta 
JADHAV क निसस 
(सी.ब.जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. उपसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२. महाळेखापाल(लेखा परिक्षा/लेखा वअनुज्ञेयता/स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा)-१,महाराष्ट्र, 
मुंबई. 

३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. मा.प्रधान सचिव (सहकार) सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२, 


शासन निर्णय क्रमांकः आसुअंँ/प्रत्यर्पि-२०१८/(प्र.क्र.११७/२०१८)/१७स 


७. मा.प्रधान सचिव (पणन) सहकार, पणन व Galen विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२, 

८. मा. सचिव (वस्त्रोद्योग सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२, 

९. सहकार आयुक्‍त व निबंधक,सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१०.उप सचिव/कार्यासन अधिकारी (आस्था-१) सहकार,पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१२. वित्त विभाग (व्यय २/ अर्थसंकल्प 2/93), मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१३. निवडनस्ती का.क्र.(१७स). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


Ibis} (]21212)18) 112110)00 179४) (-) ( bits) 1012292 २ [2 १९४ MELAS [pe ५४1७५ || 
401002९) ३110121182 19922 (phi) 1201102 ralph 120218 12492 ib 83-7308 be 
४६02७ p ७४०८६ Be“) 1:७१/(238०>/०१)५४॥)/०७०८-५)००॥/)४२1४ १७६५ 12101: 1206 

२- ६०1०१७४] 


